आर.टी.ई.२५ टक्के प्रवेश्ांतर्गत अनाथ 
बालकांचे प्रवेश तसेच सरल डेटाबेस मध्ये 
अनाथ विद्यार्थ्यांकरिता सुविधा. 


महाराष्ट्र शासन 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकःआरटीई-२०१९/प्र.क्र.१६०/एस.डी.-१ 
मादाम कामा मार्ग हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २३ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा :- शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.आरटीई-२०१८/प्र.क्र.३१५/एस.डी.-१, 
दिनांक १६ जानेवारी, २०१८ 


शासन निर्णय दिनांक १६ जानेवारी, २०१८ नुसार राज्यात आरटीई २५ टक्‍के प्रवेश प्रक्रिया 
राबविण्याबाबतची सुधारित कार्यपध्दती निर्धारित केलेली आहे. सदर शासन निर्णयातील ई (४) मधील 
तरतूदींनुसार अनाथ बालकांबाबत अनाथालयाची कागदपत्रे ग्राह्य धरण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. 
तथापि, अनाथ बालकांच्या प्रवेशांकरेता इतर कागदपत्रांची मागणी करण्यात येत असल्याची बाब 
शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. सबब, सदर शासन परिपत्रकान्वये खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात 
येत आहेत 
१) आरटीई २५ टक्के प्रवेशाकरिता बालगृह / अनाथालये मधील विद्यार्थी या संवर्गाचा समावेठा 
करण्यात यावा. तशी सुविधा एन.आय.सी., पुणे यांनी पोर्टलमध्ये उपलब्ध करावी. 
२) अनाथ बालकांच्या प्रवेशाकरिता अनाथालयाची / बालसुधारगृहाची कागदपत्रे ग्राह्य 
धरण्यात यावीत. 
३) अनाथ बालकांच्या संदर्भात इतर कागदपत्रे उदा.उत्पन्नाचा दाखला इ. विचारात घेण्यात 
येवू नयेत. 
४) सरल डेटाबेस मध्ये अनाथ विद्यार्थ्याकरिता खालील सुविधा एन.आय.सी., पुणे यांनी 
उपलब्ध करावी. 


विद्यार्थ्यांचा पिता/आई यांचे नाव माहित नसल्याकारणाने मधले नाव या 
ठिकाणी NOT KNOWN सुविधा उपलब्ध असावी. 


॥.शेवटचे नाव- या ठिकाणी सुध्दा NOT KNOWN सुविधा उपलब्ध असावी. 


Ill. Religion- Religion माहिती नसल्याकारणाने Other सोबत NOT KNOWN 
सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात यावी. 


॥/. 08[6901/- Category यामध्ये अनाथ असे नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध 
असावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आरटीई-२०१९/प्र.क्र.१६०/एस.डी-१ 


१.अनाथ मुले शाळेत प्रवेशानंतर दत्तक गेल्यास दत्तक घेणाऱ्या पालकाचे नांव, 
आडनाव अद्ययावत करण्यासंदर्भात माहिती NEW ENTRY TAB द्वारे उपलब्ध 
करुन देण्यात यावी. 


२. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८२३१७२७०९६७२१ असा आहे. सदर परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार व नावाने, 
Suvarna chop pecan aii see ee 
And Sports Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=065279b98828b 1456ad0d62a97fa45eee948af8abe5a2 
rat 


Siddharth Kharat ee 
(डॉ.सुवर्णा खरात) 
सह सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१ 


) मा.राज्यपालांचे सचिव,राजभवन,मुंबई 

) मा.अध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन,मुंबई यांचे खाजगी सचिव 

) मा.सभापती, विधानपरिषद, विधानभवन,मुंबई यांचे खाजगी सचिव 

) मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे अपर मुख्य सचिव 

) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानभवन,मुंबई यांचे खाजगी सचिव 
) 

) 

) 

) 


AN 


षु 
सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

सर्व मा.विधानसभा सदस्य / विधानपरिषद सदस्य, विधानभवन, मुंबई 

मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

मा.अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण विभाग 

मा.आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा, सर्व 

शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

विभागीय शिक्षण उपसंचालक, सर्व 

संचालक, विद्या प्राधिकरण, पुणे (संचालक, विद्या प्राधिकरण यांनी Nic शी संपर्क करून 

फी जाहीर करण्याकरिता सरल/पा पोर्टलवर तात्काळ सुविधा उपलब्ध करावी व त्याची 

माहिती सर्व RTE २५ टक्के अंतर्गत रजिष्टर झाळांना द्यावी.) 

१६) एन.आय.सी., पुणे 

१७) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)/प्रशासन अधिकारी, महानगरपालिका/ नगरपालिका/ कटक 
मंडळे सर्व 

१८) गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती, सर्व 

१९) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई (सर्व कार्यासने) 

20) निवडनस्ती (कार्यासन- एसडी-१) 


mn 


q8 
१५ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


